असा. क्र.१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, सप्टेंबर २७, २००७/ आश्विन ५, शके १९२९ 


eee 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला बेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ञअ . 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ 


अधिसूचना 


मोटार वाहने अधिनियम, १९८८, 
क्रमांक एमआयएस,. १५०५/२४४/परि-२.--मोटार वाहने अधिनियम, १९८८ (१९८८'चा ५९) च्या 
कलम ४३ च्या उप (२), कलम ६५ च्या उप कलम २ व कलम २११ अन्वये शासनास प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा आणि त्याबाबतीत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र मोटार वाहने नियम, १९८९ मध्ये आणखीन सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाने पुढील नियम करण्याचे योजिले आहे. याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम २१२ चे 
पोट-कलम (9) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील नियम करीत 
आहे :-- 
१. या नियमास महाराष्ट्र मोटार वाहने (सुधारणा) नियम, २००७ असे संबोधण्यात येईल. 
२. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ या नियमातील नियम ४८ चा उप नियम (२).-- 
(अ) परंतुकातील “ प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी पंधरा रुपये 
इतकी फी *“ या शब्दाऐवजी '* खालील तक्त्यात नमूद केलेली फी ' हे शब्द दाखल करण्यात 
येतील. ( 8४६ ) 


भाग चार-अ--१२२ [ किंमत : रुपये ७.००] 


0 अण ee I Ns हळद र पत टु, 


क 


४४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., सप्टेंबर २७, २००७/ आश्विन ५, शके १९२९ [भाग चार-अ 


(ब) परंतुकामध्ये खालील तक्ता नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे :-- 


तक्ता 
अ. क्र. वाहनाचा प्रकार फी (रुपये) 
(१) (२) (3) 
१ दुचाकी वाहने oe a yo 
2 हलकी मोटार वाहने व as १०० 
३ मध्यम मालवाहू किंवा प्रवासी वाहने . . on २०० 
8 जड मालवाहू किंवा प्रवासी वाहने . , ae 300 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्यो. मा. चव्हाण, 
शासनाचे उप. सचिव. 


= भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा. सप्टेंबर २७, २००७/ आस्विन ५, शके १९२९ ४४८ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th September 2007 
NOTIFICATION 
Moror VEHIcLEs Act, 1988. 

No. MIS. 1505/ 244/TRA-2.—In exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub-section (2) of section 43, sub-section (2) of section 65 and 
section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and of all other 
powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby 
makes the following Rules further to amend the Maharashtra Motor 
Vehicles Rules, 1989, the same having been previously published as 
required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, namely :— . 

(1) These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles 

(Amendment) Rules, 2007. 

(2) In rule 48 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, in sub- 

rule (2),— 

(a) in the proviso for the words “ by the owner a fee of rupees 
fifteen ” the words “ of a fee prescribed in the TABLE given below ” 
shall be substituted ; 

(b) to the proviso, the following TABLE shall be added, 


namely :— 
TABLE 
Serial T : Fee i रि 
No Type of Motor Vehicle Fee in Rupees 
(1) ' (2) - (3) 
1 Two Wheeler Br Adie sy Sad 50 
2 Light Motor Vehicle is eid 100 
3 Medium goods vehicle or medium passenger 200 
motor vehicle 
4 Heavy goods vehicle or heavy passenger motor vehicle 300 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


J. M. CHAVAN, 
Deputy Secretary to Government. 
reat मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


